आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग- १ मधील उप 
आयुक्‍त / उपसंचालक / प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-१) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सन २०१७ ते सन २०१८ 
पर्यंतची अंतिम जेष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेष्ठता-२०१८ /प्र.क्र.२१५/ का.१५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १२ जून, २०१९ 


वाचा : 
१) सामान्य प्रशासन विभाग दि.२१/६/१९८२ ची अधिसूचना 
२) शासन परिपत्रक आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-२०१४/ प्र.क्र.८२/का.१५, 
दि.०३/०३/२०१६. 
३) शासन परिपत्रक आदिवासी विकास विभाग क्र.ज्येष्ठता२०१८/प्र.क्र.२१५/का.१५, 
दि. ०१/११/२०१८ 


शासन निर्णय: 

आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग-१ मधील उपआयुक्‍्त/उपसंचालक/प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी - 
१) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सन २०१७ ते सन २०१८ पर्यंतची तात्पुरती / अंतरिम सेवाजेष्ठता यादी 
संदर्भाधिन क्र.३ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली होती. सदर परिपत्रकातील 
परिच्छेद क्र.५ नुसार सर्व संबंधितांना हरकती व आक्षेप घेण्याची संधी देऊन त्यांच्या हरकती 
मागविण्यासाठी १० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. 


२. तथापि, सदर सेवाजेष्ठता यादी संदर्भात संबंधितांची कोणतीही अभिवेदने / निवेदने प्राप्त 
झालेली नसल्याचे आयुक्तालय, आदिवासी विकास, नाशिक कार्यालयाने दि.०४/११/२०१८ च्या 
पत्रान्वये कळविले आहे. 


३. सबब, संदर्भाधिन क्र.३ च्या दि.१/११/२०१८ च्या परिपत्रकात प्रसिध्द करण्यात आलेली वर्ग-१ 
मधील उपआयुक्‍्त/उपसंचालक/प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-१) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सन २०१७ ते 
सन २०१८ पर्यंतची अंतरिम सेवाजेष्ठता यादी याद्वारे तात्पुरत्या स्वरुपात अंतिम करण्यात येत आहे. 


४. हे परिपत्रक विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुखांनी त्यांच्या नियंत्रणाखाळील कार्यरत असलेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेष्ठता-२०१८ /प्र.क्र.२१५/ का.१५ 


दघ. सदर ara निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१२१७०४२८७९२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


GOVIND MAHADEO ‘ 
MAINKAR Se 


3be066426406ccfe59 
8013, ou=NA, o=GOVERNEMENT OF 
OVIND MAHADEO MAINKAR 
0:47 +05'30' 


(गोविंद ATS OTH ) 
प्रति, अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

२) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

3) सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
) 
) 


४) सह आयुकत तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या, 
५) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग-१ मधील उपायुक्‍त /उप संचालक / प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-१) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१/१/२०१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची 


मंजूर पदे :-१९ पदोन्नतीने भरावयाची पदे :- १० सरळसेवेने भरावयाची पदे :- ९ 
अ.क्र | जेष्ठता अधिकाऱ्यांचे नाव प्रवर्ग जन्म तारीख नियुक्तीचा । नियुक्तीचा मार्ग जेष्ठता सेवानिवृत्तीचा दिनांक शेरा 
क्रमांक दिनांक दिनांक/गजेष्ठते 
चा मानिव 
|_१_| २ ३ ea 4 & it = ७_| ८ ९ [१ | 
| 4 | 4 श्री.इ.जी.भालेराव अ.जा. पदोन्नती १०-०७-०७ दि.३०/०६/२०१७ |।पदोन्नत 
२ २|कु.व्ही.पी.नाईक खुला १३-०३-५९ ३०-०५-९४ ।पदोन्नती दि.३१/०३/२०१७ 
३ ३|श्री.जी.एम.सरोदे इ.मा.व. पदोन्नती दि.३१/०७/२०२६ 
४ ४|श्री.डी.के.पानमंद खुला ०७-१०-६१ १५-०३-९४ ।पदोन्नती दि.३०-१०-२०१९ 
५ ५|श्री.एच.एम.मडावी अ.ज पदोन्नती दि.२८-०२-२०१७ 
& ६श्री. डी. पी. जगताप अ.जा २१-०५-६१ ०१-०९-९४ ।पदौोन्नती दि.३१-०५-२०१९ 
| | श्री. व्ही. सी. पाटील खुला पदोन्नती दि.३०-१०-२०२५ 
८ ८|श्री. एस.टी. भालेकर खुला ०१-०६-६३ १५-०३-९४ ।पदोन्नती दि.३१-०५-२०२१ 
९ gah. एस. डी. गोलाईत इ.मा.व. १७-०१-१३ दि.३०-०६-२०४१ 
|__१०| श्री. के. एस. माळी इ.मा.व. ०७-०६-७८ १७-११-१२ दि.३०-०६-२०३६ 
| 39] श्री. जे. एन. चौधरी इ.मा.व. २१-११-१२ दि.३१-०४-२०२८ 
१२ श्री. एस. जी. दुधाळ इ.मा.व. ११-०२-८२ ०९-०१-१३ दि.२९-०२-२०४० 
१३ | 2] श्रीम. बी. जी. गिरी भ.ज.(बो १५-१२-१२ १७-११-१२ दि.३०-०६-२०३३ 
१४ श्री. आर. आर. सोनकवडे ।अ.जा. ०९-०२-७७ १०-१२-१२ दि.२८-०२-२०३५ 
१५ श्री. डी. जे. पावरा अ.ज. १९-११-१२ दि.३१-१०-२०३९ 
१६ | 39] श्री. एस. पी. वानखेडे अ.जा. १४-०८-७३ २२-११-१२ १७-११-१२ दि.३१-०८-२०३१ 
| 2% श्रीम. आर. व्ही. दाभाडे अ.जा. ११-०१-१३ दि.३१-०३-२०३४ 
१८ १२|श्री. एन. पी. तायडे इ.मा.व. २३-१०-६३ ३०-०५-९४ ०१-०९-१३ दि.३१-१०-२०२१ 
१९ १३|श्री.एम.जी.गायकवाड अ.जा. पदोन्नती ०३-१०-१६|दि.३१-०५-२०१७ 
२०  १४श्री.ए.डी.शोजाळे अ.जा. १७-०३-५९ १५-०३-९४॥पदोन्नती ०३-१०-१६|दि.३१-०३-२०१७ 
२११ ay fata पी.डी.बोंद्रे खुला पदोन्नती ०३-१०-१६|दि.३१-१०-२०२८ 
22] १६|श्रीमती जे.व्ही.कुमरे अ.ज २७-११-७२ २६-०३-०३|पदोन्नती ०३-१०-१६|दि.३०-११-२०३० 
२३ | 29 श्री.एस.डब्ल्यु.सावरकर ।|इ.मा.व. पदोन्नती ०३-१०-१६|दि.३१-०१-२०१८ 
२४|  १८|श्री.एम.ए.शोख खुला ०१-०६-६२ 94-03-88 पदोन्नती ०३-१०-१६|दि.३१-०५-२०२० 
सरळसेवेतील कोटयात नियुक्ती दिलेल्या व परिविक्षाधिन कालावधी सुरु असलेल्या अधिकाऱ्यांचा जेष्ठता यादीमधील समावेश हा त्यांचा परिविक्षाधिन कालावधी समाप्त होण्याच्या अटीच्या अधिन 
राहून करण्यात आलेला आहे. 


विवरणपत्र 


आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग-१ मधील उपायुक्‍त /उप संचालक / प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-१) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१/१/२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची 


मंजूर पदे :-१९ पदोन्नतीने भरावयाची पदे :- १० सरळसेवेने भरावयाची पदे :- ९ 
अ.क्र | जेष्ठता अधिकाऱ्यांचे नाव प्रवर्ग जन्म तारीख नियुक्तीचा । नियुक्तीचा मार्ग जेष्ठता सेवानिवृत्तीचा दिनांक शरा 
क्रमांक दिनांक दिनांक/जेष्ठते 
चा मानिव 
|_१_| २ ३ ea 4 & [| 1805 | ८ ९ [१ | 
| 4 | 4 श्री.इ.जी.भालेराव अ.जा. पदोन्नती १०-०७-०७ दि.३०/०६/२०१७ ।सेवानिवृत्त 
२ २|कु.व्ही.पी.नाईक खुला १३-०३-५९ ३०-०५-९४ ।पदोन्नती दि.३१/०३/२०१७ ।सेवानिवृत्त 
३ ३|श्री.जी.एम.सरोदे इ.मा.व. पदोन्नती दि.३१/०७/२०२६ 
४ ४|श्री.डी.के.पानमंद खुला ०७-१०-६१ १५-०३-९४ ।पदोन्नती दि.३०-१०-२०१९ 
दु ५|श्री.एच.एम.मडावी अ.ज पदोन्नती दि.२८-०२-२०१७ 
& ६|श्री. डी. पी. जगताप अ.जा २१-०५-६१ ०१-०९-९४ ।पदोन्नती दि.३१-०५-२०१९ 
| | श्री. व्ही. सी. पाटील खुला पदोन्नती दि.३०-१०-२०२५ 
é ८|श्री. एस.टी. भालेकर खुला ०१-०६-६३ १५-०३-९४ ।पदौन्नती दि.३१-०५-२०२१ 
९ ९ (श्री. एस. डी. गोलाईत saa 49-09-93 दि.३०-०६-२०४१ 
|__१०| श्री. के. एस. माळी gaa ०७-०६-७८ १७-११-१२ दि.३०-०६-२०३६ 
xk | 2%] श्री. जे. एन. चौधरी sala 29-99-92 दि.३१-०४-२०२८ 
१२ श्री. एस. जी. दुधाळ saa ११-०२-८२ ०९-०१-१३ दि.२९-०२-२०४० 
१३ xk श्रीम. बी. जी. गिरी भ.ज.(बो 94-92-92 दि.३०-०६-२०३३ 
१४ १२/श्री.आर.आर. सोनकवडे ।|अ.जा. ०९-०२-७७ १०-१२-१२ दि.२८-०२-२०३५ 
१५ श्री. डी. जे. पावरा अ.ज. १९-११-१२ दि.३१-१०-२०३९ 
१६| १३|श्री. एस. पी. वानखेडे अ.जा. १४-०८-७३ २२-११-१२ दि.३१-०८-२०३१ 
| 2% श्रीम. आर. व्ही. दाभाडे अ.जा ११-०१-१३ दि.३१-०३-२०३४ 
१८ १४श्री. एन. पी. तायडे sad 23-90-§3 30-04-98 09-08-93 दि.३१-१०-२०२१ 
१९ १५श्री.एम.जी.गायकवाड अ.जा. पदोन्नती ०३-१०-१६|दि.३१-०५-२०१७ 
२०  १६/श्री.ए.डी.शोजाळे अ.जा. १७-०३-५९ १५-०३-९४|पदोन्नती ०३-१०-१६ |दि.३१-०३-२०१७ 
२११ १७श्रीमती पी.डी.बोंद्रे खुला पदोन्नती ०३-१०-१६|दि.३१-१०-२०२८ 
२२ '१८|श्रीमती जे.व्ही.कुमरे अ.ज २७-११-७२ २६-०३-०३|पदोन्नती ०३-१०-१६|दि.३०-११-२०३० 
२३| १९|श्री.एस.डब्ल्यु.सावरकर |इ.मा.व पदोन्नती ०३-१०-१६|दि.३१-०१-२०१८ 
ae}  २०'श्री.एम.ए.शेख खुला ०१-०६-६२ 94-03-88 पदोन्नती ०३-१०-१६|दि.३१-०५-२०२० 
सरळसेवेतील कोटयात नियुक्ती दिलेल्या व परिविक्षाधिन कालावधी सुरु असलेल्या अधिकाऱ्यांचा जेष्ठता यादीमधील समावेश हा त्यांचा परिविक्षाधिन कालावधी समाप्त होण्याच्या अटीच्या अधिन 
राहून करण्यात आलेला आहे. 


